श्री. अब्दुस सलाम आझमी Sh शाहीद नदीम, 
उप संपादक (उर्दू) (सेवानिवृत्त), महाराष्ट्र राज्य 
उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई यांची सेवा 
नियमित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. अविवि-६५२३/प्र.क्र.८६/का.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दि.१२/०९/२०२४ 


वाचा:- १. मा. महाराष्ट्र प्रशाकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी मूळ अर्ज क्र.११०/२०२० 
प्रकरणी पारित केलेले आदेडा, दि.०५.१२.२०२२ 
२. शासन निर्णय, क्र. क्र.अविवि-६५२३/प्र.क्र.८६/का.१, दि.०९.११.२०२३. 
३. शासन शुध्दीपत्रक, क्र.अविवि-६५२३/प्र.क्र.८६/का.१, दि.२३.०२.२०२४. 


प्रस्तावना:- 

श्री. अब्दुस सलाम आझमी उर्फ शाहीद नदीम, उप संपादक (उदू) (सेवानिवृत्त), महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य 
अकादमी, मुंबई यांची दि.०४.११.१९८० च्या आदेशान्वये दि.०१.०८.१९८० पासून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती 
करण्यात आली होती. श्री. अब्दुस USA आझमी यांची सदर नियुक्‍ती उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील शासन 
निर्णयान्वये दि.०१.०८.१९८० पासून नियमित करण्यात आली आहे. तदनंतर श्री. आझमी यांच्या 
सेवानिवृत्तीवेतनाचे प्रकरण महालेखापाल, महालेखापाल महाराष्ट्र -१, मुंबई कार्यालयाच्या मान्यतेनंतर 
जिल्हा कोषागार कार्यालय, ठाणे यांना सादर केले. मात्र ठाणे कोषागार कार्यायलाने दि.०१.०७.२०२४ 
रोजीच्या पत्रान्वये नमुना-ब व क मध्ये तसेच निवृत्तीवेतनप्रदान आदेशात निवृत्तीवेतनधारकाचे नाव “अब्दुस” 
असे नमूद करण्यात आले आहे, परंतु प्रत्यक्षात आधार कार्ड व बँक पासबुक मध्ये त्यांचे नाव “अब्दुल” असे 
नमूद असल्याने सदर तफावतीमुळे त्यांचे नेमके नाव काय याबद्दल संभ्रम निर्माण होत असून योग्य त्याच 
व्यक्‍तीला निवृत्तीवेतन मिळणेसाठी योग्य नावाने निवृत्तीवेतनप्रदान आदेशा असणे आवश्‍यक आहे, अशी त्रुटी 
काढण्यात आलेली आहे. तद्नंतर श्री. आझमी यांनी दि. ०२.०९.२०२४ रोजी “अब्दुस सलाम आझमी” ऐवजी 
अब्दुल सलाम आझमी” असे नावात बदल करण्याबाबतचे शपथपत्र या विभागास सादर केले आहे. यास्तव 
श्री. आझमी यांचे नाव “अब्दुस सलाम आझमी” ऐवजी “अब्दुल सलाम आझमी” अशी सुधारणा करण्याची बाब 


शासनाच्या विराधिन होती. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः अविवि-६५२३/प्र.क्र.८६/का.१ 


शासन शुद्धीपत्रक:- 

अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत श्री. आझमी यांच्या सेवानिवृत्तीवेतन प्रकरणासंदर्भातील वेळो- 
वेळी निर्गमित केलेल्या सर्व आदेशामध्ये तसेच उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णय व संदर्भ क्र.३ येथील 
शुध्दीपत्रकामध्ये श्री. आझमी यांच्या सेवानिवृतीवेतन संदर्भातील सर्व आदेशामध्ये “अब्दुस सलाम आझमी” या 
ऐवजी “अब्दुल सलाम आझमी” असे वाचावे. 

सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१२११३२०८१११४ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


2. 


प्रति, 


Cc “७ A -5 


Digitally signed by MILIND PADMANABH SHENOY 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 
M | L | N D PA D M A N A B H SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a45302e7be40ef2fa6a43ca3b215a6542fe92b8f99495968 
0f52a7ae3a293948, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
S H E N OY serialNumber=F493AF30AF7B26C53298AE259841 E86E1 96988EEE 
98D450625570240B6F3B989, cn=MILIND PADMANABH SHENOY 
Date: 2024.09.12 11:33:20 +05'30' 


(मि. प. 2a) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा. मंत्री, अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अ.मु.स., सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. अ.मु.स., वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१८. 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा परीक्षा), मुंबई. 

. उप सचिव (का.१४/१४-आअ/१४-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, वांद्रे (पूर्व, मुंबई. 

. संचालक, संचालनालय लेखा व कोषागारे, कुटीर क्र.१५ व १६, Aa, मंत्रालय सेमोर, मुंबई. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१५. 
१६. 
१७. 


अधिदान व लेखा अधिकारी (नियंत्रण शाख), वांद्रे, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

श्री. अब्दुस सलाम आझमी उर्फ शाहीद नदीम, उप संपादक (Sg) (सेवानिवृत्त), महाराष्ट्र राज्य 
उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई. 

निवडनस्ती (का.१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


